सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) साठी लागणारे रिसायकलिंग 
टोनर पुरविण्याकरिता दि.०१.१२.२०१९ ते दि.३०.११.२०२० 
या कालावधीसाठी दर करार करणेबाबत.. 
लिस्टा अँण्ड कंपनी, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्र. संसाख-२०१९/प्र.क्र.५४/कार्यासन-२४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांकः- ३० नोव्हेंबर, २०१९ 

प्रस्तावनाः- 

सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) ला सन २०१९-२० या कालावधीत लागणा-या रिसायकलिंग टोनरचा 
पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार प्रचलित 
कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरुन दिनांक ०७.११.२०१९ रोजी मोहोरबंद 
दरपत्रके मागविण्यात आली. प्राप्त दरपत्रके दिनांक २२.११.२०१९ रोजी विभागीय खरेदी समितीच्या झालेल्या 
बैठकीत विचारात घेण्यात आली असता तांत्रिक तपासणीत पात्र ठरलेल्या एकूण ४ निविदाधारकांनी नमूद 
केलेले दर विचारात घेऊन पुरवठेदार नियुक्‍ती करण्याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णयः- 

विभागीय खरेदी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार पात्र ४ निविदाधारकांपैकी लिस्टा अँण्ड कंपनी, 
बेलार्ड इस्टेट, मुंबई-३८ या पुरवठेदाराचे दर न्यूनतम आढळून आले. तथापि, लिस्टा अँण्ड कंपनी यांनी सादर 
केलेल्या टोनरच्या दरांपैकी नऊ टोनरचे दर अन्य निविदाकारांच्या तुलनेत जास्त असल्याने ते अन्य 
निविदाकाराच्या न्यूनतम दराइतपत कमी करण्याबद्दल वाटाघाटी करण्यात आल्या असता, मे. लिस्टा अँण्ड 
कंपनी, यांनी निविदेत सादर केलेल्या दरामधील नऊ टोनरचे दर अन्य निविदाकाराने दिलेल्या न्यूनतम 
दरानेच देण्याची तयारी दर्शविली व सुधारीत दरपत्रक शासनास सादर केले. सबब, पुरवठेदार यांनी कमी 
केलेले दर विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द ला सन २०१९-२०२० या कालावधीत लागणाऱ्या 
रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्यासाठी लिस्टा अँण्ड कंपनी, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई यांची दिनांक 
०१.१२.२०१९ ते दिनांक ३०.११.२०२० या कालावधीसाठी पुढील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या दराने 
रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रिंटर क्रमांक / टोनर क्रमांक रिसायकलिंग । प्रचलित दराने | एकूण रक्‍कम 
टोनर (प्रती नग) वस्तू व सेवा कर रुपये 
दर (GST) 

वि एच पी १०१५/१२ A १७९.०० ३२.२२ २११.२२ 
2 | एचपी १५०५/३६ A १७९.०० ३२.२२ २११.२२ 
३ | एचपी ११०८/८८॥ १७९.०० ३२.२२ २११.२२ 
४ | एचपी १६०६/७८ A १७९.०० ३२.२२ २११.२२ 
५ | सॅमसंग १६१०/११९ २४५.०० ४४.१० २८९.१० 
६ । सॅमसंग १६४०/१०८ २४५.०० ४४.१० २८९.१० 
७ । सॅमसंग ३३१० (२०५) १९९.०० ३५.८२ २३४.८२ 
८ | सॅमसंग एमएल २१६१ (१०१) १९९.०० ३५.८२ २३४.८२ 
९ | सॅमसंग एमएल १०४ १९९.०० ३५.८२ २३४.८२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संसाख-२०१९/प्र.क्र.५४/कार्यासन-२४, 


|e | ब्रदर टोनर ८३७०/३२१७/३२९०/३२५० १९९.०० ३५.८२ २३४.८२ 
| 99 | ब्रदर SA €3190/3249/328 0/3240 280,00 ५२.२० ३४२.२० 
१२ | ब्रदर विथ ड्रम ८३७०/३२१७/३२९०/३२५० ३१०.०० ५५.८० ३६५.८० 
१३ | ब्रदर टोनर २२५०/२२६०/२२५५/२२८० १९९.०० ३५.८२ २३४.८२ 
१४ | ब्रदर ड्रम २२५०/२२६०/२२५५/२२८० २९०.०० ५२.२० ३४२.२० 
१५ | ब्रदर विथ ड्रम २२५०/२२६०/२२५५/२२८० ३१०.०० ५५.८० ३६५.८० 
१६ | ब्रदर फॅक्स टोनर २२५०/२२६०/२२५५/२२८० २४५.०० ४४.१० २८९.१० 
१७ | ब्रदर फॅक्स SA ७३६०/२२६० २९०.०० 42.20 382.20 
१८ | ब्रदर टोनर २३६५ १९९,०० ३५.८२ २३४.८२ 
१९ ब्रदर SA २३६५ २९०.०० ५२.२० २३४२.२० 
२० | ब्रदर टोनर विथ डम २३६५ ३९०.०० ७०.२० ४६०.२० 
२१ | रिको टोनर ३५१० २४५.०० ४४.१० २८९.१० 
२२ | एचपी टोनर ३०५ १९९.०० ३५.८२ २३४.८२ 
२३ | Va UT SA ३०, 380,00 ६१.२० ४०१.२० 
२४ | एचपी टोनर विथ ड्रम ३०५ ४००.०० ७२.०० ४७२.०० 
2, सामान्य प्रशासन विभाग (ge) ला रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा 


सूचनेतील सर्व अटी व शतींचे पालन करणे पुरवठेदारावर बंधनकारक राहील. पुरवठेदाराने तसा लेखी 

करारनामा रु.१००/- च्या FET पेपरवर झासनाबरोबर करणे आवश्यक राहील. 

३. विभागाच्या आवश्‍यकतेनुसार रिसायकलिंग टोनरची मागणी करण्यात येईल व मागणी 

केल्यानंतर रिसायकलिंग टोनरचा तात्काळ पुरवठा करावा लागेल. तसेच करारनाम्याचे पालन 

समाधानकारक न झाल्यास करारनामा केव्हाही व कोणतेही कारण न देता संपुष्टात आणणेबाबतचा अंतिम 

निर्णय शासनाचा राहील. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९११३०१२२३३०७१०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 

डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

SHWETAMBARI (mr nana ea 
PRAVINKHADE == 


( श्रे. प्र. खडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


Digitally signed by SHWETAMBARI PRAVIN KHADE 


प्रत- 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संसाख-२०१९/प्र.क्र.५४/कार्यासन-२४, 


४) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७) वित्त विभाग (वि.सु.), विनियम कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई 

८) लिस्टा अँण्ड कंपनी,तळ मजला,क्र.७२८८ इंजिनिअरिंग इमारत,एसबीएस रोड, IAS इस्टेट, मुंबई-३८ 
९) उप सचिव (कार्या-२४), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) कार्यासन-२६/कार्यासन-१९/कार्यासन-२४ 

११) निवड नस्ती, कार्या-२४,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


